मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेकरिता निर्माण 
करण्यात आलेले सचिव (अभियंता संवर्ग) हे 
अस्थायी पद पुढे चालु ठेवण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः मुग्रायो-२०१६/प्र.क्र.५०(आ)/बांधकाम-४ 
५वा मजला, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: २५ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा : 

१. शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्रमांकः ग्रासयो २०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, 
दि.२८.१०.२०१५. 

२. शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.९/पंरा-७, 
दि.२७.०१.२०१६. 

३. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/वि.सू.-१, दि.११.०२.२०१६ 

४. शासन निर्णय ग्रामविकास विभाग, मुंबई क्रमांक मुग्रायो २०२१/प्र.क्र.१६५/ बांध-४, दिनांक 
०६.०१.२०२२ 

५. शासन निर्णय, ग्रामविकास विभाग क्रमांकः समक्रमांक, दिनांक २७ मार्च २०२३. 

६. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि. ३१ ऑगस्ट,२०२३ 


प्रस्तावना : 

महाराष्ट्र राज्यातील न जोडलेल्या वाड्या-वस्त्या जोडण्यासाठी व ग्रामीण भागातील 
दुरावस्था झालेल्या रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी राज्यात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना दिनांक २८ 
ऑक्टोबर, २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये सुरू करण्यात आली आहे. सदर योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये ग्रामविकास व जलसंधारण विभागांतर्गत सचिव 
(अभियंता संवर्ग, हे एक पद निर्माण करण्यात आले आहे. वाचा क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये सदर 
पद दिनांक ०१.०३.२०२३ ते ३१.०८.२०२३ पर्यंत चालू ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आलेली होती. मुख्यमंत्री 
ग्रामसडक योजनेंतर्गत आत्तापर्यंत एकुण ३०९६३ कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांच्या कामांना प्रशासकीय 
मंजूरी दिलेली आहे. आतापर्यंत साधारणपणे २३०७० कि.मी लांबीची कामे पुर्ण झाली आहेत. उर्वरीत 
लांबीच्या रस्त्यांची कामे प्रगतीपथावर असल्याने व ग्रामीण भागातील दुरावस्था झालेल्या रस्त्यांची 
दर्जोन्नती करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ या योजनेस दिनांक ०६ 
जानेवारी, २०२२ रोजी मंजुरी दिली असल्याने सचिव (अभियंता संवर्ग हे एक पद पुढे चालू ठेवण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेश: 

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामविकास विभागांतर्गत 
प्रपत्र “अ” मध्ये नमूद केलेले सचिव (अभियंता Gah एक पद, दिनांक ०१.०९.२०२३ ते 
दि.२८.०२.२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. सदर एका पदाचा 
होणारा खर्च “मागणी क्र.एल-४, ३४५१-सेक्रेटरिएट आर्थिक सेवा ०९०-सेक्रेटरिएट (०१) (०१) 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो- २०१६/प्र.क्र.4० (ओ/बांधकाम-४ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग (३४५१ ००८२)” या लेखाशीर्षाखाली त्या-त्या वर्षी मंजूर 
करण्यात आलेल्या तरतूदीतुन भागविण्यात यावा. 


०२. प्रस्तुत आदेश वित्त विभागाच्या शासन निर्ण  क्र.पदनि- 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक ३१.०८.२०२३ अन्वये विभागांना दिलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे.. 


०३. हा शासन seat सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. संकिर्ण २७१५/ 
प्र.क्र.१००/१३, दिनांक १७.१२.२०१६ ला अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर झासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या ७७५/.॥8१॥॥/890॥॥9.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०९२५१२३५३३६७२० असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 


Date: 2023.09.25 16:48:47 +05'30' 
(प्रशांत पाटील) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


—O 


) विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र १ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षा) मुंबई/नागपूर. 

) अतिरीक्त मुख्य सचिव, (ग्रा.वि.व पं.रा.) ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई. 
) सचिव, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई. 

) मुख्य अभियंता (प्रमंग्रासयो), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 
) 
) 
) 
) 


A 


3 


SX 


उप सचिव (आस्थापना/रोख शाखा), ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई. 
उप सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो./प्रमंग्रासयो), ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई. 
सर्व अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था. 
सर्व कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था. 
१०) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
११) निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 
१२) वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थ-१७) मंत्रालय, मुंबई. 

) 

) 


nN S&S m™ 


vo 


93) नियोजन विभाग (कार्यासन १४१४), ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४ कार्यासन अधिकारी  (आस्थापना/रोखशाखा/वित्त-१/बांधकाम-१/बांधकाम- 
२/बांधकाम-३), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

१५) निवड नस्ती (बांधकाम-४), ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो- २०१६/प्र.क्र.५० (ओ)/बांधकाम-४ 


प्रपत्र अ” 


शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्र.मुग्रायो-२०१६/प्र.क्र.५० (ओ)/बांधकाम-४, दिनांक २५ सप्टेंबर, 
२०२३ चे सहपत्र. 


पदनाम 


वेतन मॅट्रीक्समधील वेतन 
स्तर 


पदाची 
संख्या 


पदनिर्मितीचे आदेशा 
क्रमांक व दिनांक 


मुदतवाढीचा दिनांक 


पदनिर्मितीचा sear 


सचिव 
(अभियंता 
संवर्ग) 


एस-३०, 
रू.१४४२००-२१८२०० 


7 


ग्रामविकास व 
जलसंधारण विभाग 
शा. नि. क्र.ग्रासयो 
२०१५/प्र.क्र.९/ 
पं.रा.७, 

दि. २७/०१/२०१६ 


दि. ०१.०९.२०२३ ते 
दि.२८.०२.२०२४ 


मुख्यमंत्री ग्रामसडक 
योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


